विधानमंडळाच्या सप्टेंबर, २०२० च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२०-२१चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.२५/२०२०/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) झासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१०५/ अर्थ-३, 
दि. १८ सप्टेंबर, २०२०. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. 
दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, 
२०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-१८ ) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, 
भाग-४, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक 
मागणीव्दारे एकूण रु.१०५८४,७२,२३,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार पाचशे चौर्‍्यांशी कोटी बहात्तर 
लाख तेवीस हजार मात्र ) (कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य) (दत्तमत) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या 
आहेत. या तरतुदीसंदर्भात नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर पूरक मागणी संबंधातील 
योजनांचे वित्तीय मान्यतेचे आदेडा स्वतंत्ररित्या संबंधित योजना अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित 
करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत 
कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) वित्त विभागास 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) निधी 
वितरणापुर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास सादर करण्यात यावेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.२५/२०२०/१७स 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१७०३२२८९०२ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH PUNAMCHAND 


SANTOSH KHORGADE 


DN: CN = SANTOSH PUNAMCHAND 
C KHORGADE, C = IN, S = Maharashtra, O = 
P U N A M (> H A N D GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE 


K H O R G A D E Date: 2020.09.22 17:06:47 +05'30' 
(सं.पु.खोरगडे) 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 


4. 
2. 
2: 
v. 
ष्‌. 


मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई- ३२ 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, TANT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 


. offer a लेखा अधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
उप सचिव (श्री.मदने), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
अवर सचिव (श्री.शिंगटे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (२ स/ १३ स/ टेक्स-३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणेय क्र.पूरक २०२०/प्र.क्र.२५/१७ स, दि. २२ सप्टेंबर, २०२० चे विवरणपत्र 
विषय - सन २०२०-२१ मधोल खचाच्या पूरक मागण्या (सप्टेबर, २०२० चे पावसाळी अधवेशन) 


(रु.लाखात) 
बाब | पृष्ठ संबंधित 
4 ७ लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य एकूण 
क्र | क्रमांक | क्रमांक कार्यासन 
ie[ २ 3 v ष्‌ द |» | त्रि ; 8 | 
मागणा क्रमाक व्हा-₹, 
२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ada 
ae र्‍्यासाठी योजना सहकार आयुक्‍त व , सहकारी 
१०१-शेतकऱ कर्जमाफी योजना र 
२ संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ सहायक र वि 
८८ | ७२ । (००)(०२) नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत निबंधक (अं ७५२१.०० ७५२१.०० श्स 
व = निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार 
शेतक-यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) 
आयुक्तालय, पुणे 
(कार्यक्रम) (२४३५ ०१३३), ३३ 
अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
र्ड कृषिविषयक कार्यक्रम. म, निबंधक. 
pea रा कृषिवि ba कार्यक्रम, सहकार आयुक्‍त व , सहकारी 
७२ ek शेतकऱ्यांसाठी कजमांफो-योजना, संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ सहायक 
२ | ८९ (००)(०३) महात्मा जोतिराव फुले निबंधक र : नियोजन पु १०५००००,०० - १०५००००,०० शस 
७३ निबंधक (अंदाज व ), सहकार 
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आयुक्तालय, पुणे 
(राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ 3 3 
०१९४२), ३३- अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, उप सचिव (आस्थापना), सहकार, 
३४५१, सचिवालयीन- आर्थिक सेवा, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
३ 1 ७४ | ९९९ सचिवालय मुंबई 0,00 २५.५५ २५.५५ qa 
(08)(0%) सचिवालयीन आर्थिक 
सेवा (अनिवार्य) (३४५१ ०३०४) 
२८-व्यावसायिक सेवा 
मागणी क्र.व्ही २, २८५१ ग्रामोद्योग व आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग 
लघुउद्योग, १९०, संमिश्र ग्रामोद्योग व आयुक्तालय, नागपूर 
लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
(०१)(०५)- महाराष्ट्र राज्य हातमाग 
¥| ९० | ७३ | महामंडळ मर्या., नागपूर येथील ९२५.६८ ९२५.६८ टेक्स-३ 
कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी अनुदान (२८५१ 
६७०७), ३३-अर्थसहाय्य 
'एकूण सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग १०५७५२९.०० ९५१.२३ १०५८४७२.२३ 
सहकार (दत्तमत) विभाग २४३५ १०५७५२१.०० | 0.00 | YOUVE 2,00 
३४५१ ee २५.५५ २५.५५ 
एकण OUI R00 २५.५५ १०५७५४६.५५ 
वस्त्रोद्योग (दत्तमत) विभाग २८५१ |____०.००__|_९२५.६८ | ९२५.६८ 
एकूण ee [९२५.६८ 
URN सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग १०५७५२१.०० ९५८१.२३ १०५८४७२.२३ 


